RNI No.MAHBIL / 2009 / 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक ४२ ] 


गुरुवार , ऑक्टोबर १४ , २०२१ / आश्विन २२ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक ६७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , कोल्हापूर 

अधिसूचना 
शासन निर्णय क्रमांक : 

( १ ) शासन निर्णय क्रमांक विकाअ / ११५ / प्र.क्र . / ८८ / ५ , दिनांक ३१/१२/२०१५ . 
( २ ) इकडील आदेश क्रमांक कार्यसन क्र . / ७ / गृह १ / आरआर / १५६१ / २१ , दिनांक २७ / ० ९ / २०२१ . 


मी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , कोल्हापूर जिल्हा , या शासन निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या नावाच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या व्यक्तींची कोल्हापूर जिल्ह्याचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित 
केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासन विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण 
होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतेही कारण न देता संपुष्टात आणण्याचा मला अधिकार राहील . 


१ . 


: 


- 


विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील 

( एक ) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या 
वरील कामांबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाही . 
( दोन ) साक्षांकनाचे काम :- विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी 

मुळ 
कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्या शिवाय साक्षांकन करू नये . साक्षांकन करताना विहीत रबरी शिक्क्यासह सही करून सही खाली दिनांक 

नमूद 
करावा . मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . वेगळी माहिती 
असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्यप्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामाकरीता “ विशेष कार्यकारी 
अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुर्ननियुक्तीस अपात्र असेल . 


" 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ६७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , ऑक्टोबर १४ , २०२१ / आश्विन २२ , शके १ ९ ४३ 


66 


» 


" 


२ . 


( तीन ) ओळखपरेड :- विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्यूपुर्व जबानी " 
यासाठी उपस्थित 

राहू 

नये . 
( चार ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे :- विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी उत्पन्न प्रमाणपत्र देऊ नये . 

विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीनी त्यांच्या घरावर / दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह “ विशेष 
कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा . तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू 
नये . तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच फलक काढावेत . 

३. नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध 
करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेल्याची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित 
पोलीस आयुक्त / अधिक्षक / जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल , त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 

या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची , शांतता प्रस्तावित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या 
क्षेत्रातील मोहल्ला समिती / शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी . 

५. नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तात्काळ परत करावे , अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील . नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी 
साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचे विरुध्द फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 


४ . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


वय 


पत्ता 


शिक्षण 


विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी 
नियुक्त करावयाच्या व्यक्तीचे नाव 

( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


बी . कॉम 


१ श्री . रघुनाथ रामचंद्र मुधाळे 
२ श्री . सुरेश शिवाजी पोवार 
३ ३ श्री . बाबासो विष्णुपंत ढेरे 


४० 


१० वी 


५० 


१० वी 


५५ रा . हुपरी , ता . हातकणंगले , जि . कोल्हापूर 

रा . वेताळ पेठ , इचलकरंजी , ता . हातकणंगले , जि . कोल्हापूर 

रा . ७७५ , बी वार्ड , आयटीआयजवळ , कळंबा , कोल्हापूर 
५४ रा . मधुबन हौसिंग सोसायटी , इचलकरंजी , ता . हातकणंगले , 

जि . कोल्हापूर . 
५२ रा . किणी , ता . हातकणंगले , जि . कोल्हापूर 


४ ४ श्री . सर्जेराव अरविंद हळदकर 


बी . ए . 


1 


1 


५ श्री . रावण मार्तंड समुद्रे 


१० वी 


६ श्री . धनंजय भिमराव देसाई 


५० 


१० वी 


रा . पाडळी , ता . हातकणंगले , जि . कोल्हापूर 
५३ रा . आळते , ता . हातकणंगले , जि . कोल्हापूर 


७ 


श्री . अनिल रामचंद्र निकम 


१० वी 


7 


८ 


श्री . प्रशांत आप्पासो उपाध्ये 


४१ रा . शाहूनगर जयसिंगपूर , ता . शिरोळ , जि . कोल्हापूर 

, 


बी . ए . 


९ श्री . निलेश जयसिंग जगताप 


१० वी 


४७ रा . प्लॉट नं . १४ , इंगवले कॉलनी , फुलेवाडी , ता . करवीर , 

जि . कोल्हापूर 
४५ रा . वाकरे , ता . करवीर , जि . कोल्हापूर 


१० श्री . शिवाजी केरबा चौगुले 


१२ वी 


११ श्री . कृष्णात गणपती सिद 


१० वी 


1 


१२ श्री . प्रविण बाळासो भिके 


बी . कॉम . 


1 


५१ रा . जुने पारगांव , वारणानगर , ता . हातकणंगले , जि . कोल्हापूर 
४४ रा . कुडित्रे , ता . करवीर , जि . कोल्हापूर 

रा . यळगुड , ता . हातकणंगले , जि . कोल्हापूर 
५३ रा . पुनाळ , ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर 


१३ श्री . साताप्पा महादेव सुतार 


५० 


बी . ए . 


१४ 


श्री . सर्जेराव आबा पाटील 


१० वी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , ऑक्टोबर १४ , २०२१ / आश्विन २२ , 


शके १ ९ ४३ 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१५ श्री . अशोक बापूसो खाडे 


५२ 


रा . बहिरेवाडी , ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर 


१० वी 


१६ श्री . संजय गजानन सासणे 


६१ 


१० वी 


रा . ११०४ , ए वार्ड , सरदार तालीमजवळ , शिवाजी पेठ , 
कोल्हापूर . 


१७ श्री . प्रताप अरविंद घेवडे 


१० वी 


१८ श्री . अवघडी 

बाळू 

सिसाळ 


५६ रा . दिनकर अपार्टमेंट , राजारामपूरी , ८ वी गल्ली , कोल्हापूर 

८ 
६० रा . माळवाडी , हनुमान चौक , टोप , ता . हातकणंगले , 

जि . कोल्हापूर 


१० वी 


१ ९ श्री . भगवान मायाप्पा माने 


५८ 


रा . केर्ली , ता . करवीर , जि . कोल्हापूर 
रा 


१० वी 


शंकरराव जाधव , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , कोल्हापूर . 


1 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


